शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.9०/२०/तांशि- ७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-०७ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२०/२४८, पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२१/२३८ दि. १८/०९/२०२० व दि.२/०६/२०२१व 
पत्र क्र.४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/७४, दि.निरंक/२०२१. 


शासन आदेरा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विभाग 
प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी 
पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये 
प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ. । अध्यापकाचे नावव । नियुक्ती आदेश | रुजू झाल्याचा | परिविक्षा परिविक्षा नियुक्‍ती पुढे 
क्र. | पदनाम दिनांक दिनांक कालावधीतील | कालावधी सुरु ठेवण्याचा 
रजेचा पूर्ण केल्याचा | दिनांक 
कालावधी दिनांक 
द्वि २ ३ [. 4 द दिव 
१ | श्री.राजीव मधुकर । शा.नि.क्र. ३०/०८/२०१६ | एकूण १११ १८/१२/२०१८ | १९/१२/२०१८ 
सकळकळे,विभाग | ससेनि-३२१५/ | (म.पू) दिवस (44) (म.पू.) 
प्रमुख, यंत्र प्र.क्र.४५१/ १५/ 
अभियांत्रिकी, तांशि-७, 
शासकीय दि.०६/८/२०१६ 
तंत्रनिकेतन,नांदेड 
2 श्री.जयश्री संजय शा.नि.क्र. ०१/०९/२०१६ | एकूण १० १०/०९/२०१८ | ११/०९/२०१८ 
पाटील (श्रीम.जयश्री | ससेनि-३२१५/ | (म.पू) दिवस (454) (म.पू.) 
मारुती यादव), प्र.क्र.३७१/ १५/ 
विभाग प्रमुख, तांशि-७, 
स्थापत्य, शासकीय | दि.०२/८/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, 
औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.७०/२०/तांशि-७ 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त विभाग प्रमुखाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

०४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००७१६४३५२७८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SAMEER LAXMAN. ण ssw 


2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b5 7f45f509bf1 bf0bd20c865128a018421¢ 


354bddc5, pseudonym=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F460D863592476, 


DHERE correo ranean ae 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa: 
संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद. 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड/औरंगाबाद. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/ औरंगाबाद 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


